अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम 
यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
व रूपांतरीत अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय - मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.३३/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक:१०/०३/२०२३ 

संदर्भ:- १. शासन निर्णय क्र.मुदतवाढ २०२२/प्र.क्र.१५५/२०२२/लाक्षेवि आस्था, दि.१०/१०/२०२२. 

२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ 

३. अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम यांचे पत्र जा.क्र.५१७/आस्था-१/वापाविम/२०२३, 

दि.२०.०२.२०२३ 

प्रस्तावना - 


अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.३ 
येथील पत्रान्वये त्यांचे अंतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १९४ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ११ पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत 
विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू ज्यांचा AAT 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र.३ येथील दि.२०.०२.२०२३ च्या प्रस्तावास अनुसरून, अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, 
वाशिम यांचे कार्यालय अंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १९४ पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ११ पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणाळीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम यांचे कार्यालय अंतर्गत विभागीय कार्यालयातील 
कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.२ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.३३/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


कार्यालयाचे नाव नियत  । रुपांतरित लेखाशिर्ष 
क्र अस्थायी । अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 
वरील  । वरील 
पदे qe 
q कार्यकारी अभियंता, १९४ ११ अ- मागणी क्रमांक आय -३ 
वाशिम पाटबंधारे विभाग, २७०१, 
वाशिम (बांधकाम) मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
८०, सर्वसाधारण, 
००१, संचालन व प्रशासन, 
(०४) परिरक्षण आस्थापना, 
(४) (१६) अधीक्षक अभियंता, 
वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम 
(अनिवार्य) 
(२७०१ बी ४९४) 


१. अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम यांच्या कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार १९४ पदे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १९४ मंजूर 
पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rea नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार 
मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ११ पदांना संबंधित 
कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.३१/०८/२०२३ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन 
राहून दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, तसेच 
पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

४. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

५. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणाळीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधीलळ घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 

६. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.०८/०२/२०२३ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.३३/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०३१०१७५१५९२९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
P RA D N YA S H YA M DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
MESHRAM aay 


Date: 2023.03.10 17:57:43 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- परिशिष्ट अव विवरणपत्रे १ ते २ 
प्रत, 


१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 

३. वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९ / वित्तीय सुधारणा-१/ विनियम ), मंत्रालय, मुंबई. 

४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

५. अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम , 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 

व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके 
अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील 
सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिका-यांवर राहील. 

कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम. 

कोषागार अधिकारी, वाशिम. 

आ(प्रशि)कार्यासन/अर्थ-१/अर्थ-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


on Gm 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.३३/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय - मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.३३/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि.१०/०३/२०२३ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- "अ" 
अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम यांच्या अंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदे 
अ कार्यालयाचे नाव नियत रुपांतरित लेखाशिषे 
क्र अस्थायी । अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 
वरील वरील 
पदे पदे 
१ | कार्यकारी अभियंता, १९४ ११ अ - मागणी क्रमांक आय -३ 
वाशिम पाटबंधारे विभाग, २७०९, 
वाशिम (बांधकाम) मोठे व मध्यम पाटबंधारे 


८०, सर्वसाधारण, 

00%, संचालन व प्रशासन, 
(०४) परिरक्षण आस्थापना, 
(४) (१६) अधीक्षक अभियंता, 
वाशिम पाटबंधारे मंडळ, बाशिम 
(अनिवार्य) 

(२७०१ बी ४९४) 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


P RAD NYA S H YAM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESH 


MESHRAM 


D 2023.03.10 17:57:57 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.३३/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/ (प्र.क्र. ३३/२०२३) लाक्षेवी (आस्था), दि.१०/०३/२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र ९ 
कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) अंतर्गत 
सिंचन उपविभाग 
अ.क्र 'पदनाम दिनांक ०१/०३/२०२३ ते दिनांक ३९/०८/२०२३ 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
पाटबंधारे उपविभाग, मालेगांव 
१ उपविभागीय अभियंता g 
२ क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे-२ डु 
३ वरिष्ठ लिपीक g 
¥ अनुरेखक १ 
ष्‌ कनिष्ठ लिपीक २ 
द टंकलेखक १ 
७ स्था.अ.स. डु 
८ वाहन चालक g 
९ शिपाई २ 
१० चौकोदार g 
एकुण Re 
पाटबंधारे शाखा रिठद 

g शाखा अधिकारी g 
३ स्था.अ.स. १ 
२ दप्तर कारकून २ 
डु मोजणीदार डु 
ष्‌ कालवा निरीक्षक ८ 
द संदेशक g 
शि कालवे चौकोदार 5 
; कालवे टपाली ; 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.३३/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


९ शिपाई g 

एकुण २२ 

पाटबंधारे शाखा मालेगांव 

g शाखा अधिकारी g 
२ स्था.अ.स. १ 
३ दप्तर कारकून २ 
डु मोजणीदार डु 
ष्‌ कालवा निरीक्षक ८ 
द संदेशक १ 
७ कालवे चौकोदार ३ 
८ कालवे टपाली g 
९ शिपाई g 

एकुण २२ 

पाटबंधारे उपविभाग, वाशिम 

g उपविभागीय अभियंता g 
२ क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे-२ १ 
३ वरिष्ठ लिपीक g 
¥ अनुरेखक १ 
ष्‌ कनिष्ठ लिपीक २ 
द टंकलेखक २ 
७ दप्तर कारकून g 
८ वाहन चालक g 
९ शिपाई २ 
१० चौकोदार g 

एकुण १३ 

पाटबंधारे शाखा वाशिम 

g शाखा अधिकारी g 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.३३/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


३ स्था.अ.स. १ 
२ दप्तर कारकून २ 
डु मोजणीदार डु 
ष्‌ कालवा निरीक्षक ८ 
द संदेशक १ 
७ कालवे चौकोदार ३ 
८ कालवे टपाली g 
९ शिपाई g 

एकुण २२ 

'पाटबंधारे शाखा शेळू बाजार 

g शाखा अधिकारी g 
3 स्था.अ.स. १ 
२ दप्तर कारकून २ 
डु मोजणीदार डु 
ष्‌ कालवा निरीक्षक ८ 
द संदेशक १ 
७ कालवे चौकोदार ३ 
८ कालवे टपाली g 
९ शिपाई g 

एकुण २२ 

पाटबंधारे उपविभाग, कारंजा 

g उपविभागीय अभियंता g 
२ क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे-२ १ 
३ वरिष्ठ लिपीक g 
¥ अनुरेखक १ 
ष्‌ कनिष्ठ लिपीक २ 
द टंकलेखक २ 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.३३/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


७ दप्तर कारकून g 
८ वाहन चालक g 
९ शिपाई २ 
१० चौकोदार g 

एकुण १३ 

पाटबंधारे शाखा मंगरूळपीर 

g शाखा अधिकारी g 
3 स्था.अ.स. १ 
२ दप्तर कारकून २ 
डु मोजणीदार डु 
ष्‌ कालवा निरीक्षक ८ 
द संदेशक १ 
७ कालवे चौकोदार ३ 
८ कालवे टपाली g 
९ शिपाई g 

एकुण २२ 

पाटबंधारे उपविभाग, मानोरा 

g उपविभागीय अभियंता g 
२ क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे-२ डु 
३ स्था.अ.स. डु 
डु वरिष्ठ लिपीक g 
ष्‌ अनुरेखक १ 
द कनिष्ठ लिपीक २ 
७ टंकलेखक १ 
री वाहन चालक १ 
ह शिपाई डी 
१० चौकोदार g 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.३३/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


एकुण Re 
पाटबंधारे शाखा मानोरा 

g शाखा अधिकारी १ 
3 स्था.अ.स. १ 
२ दप्तर कारकून २ 
डु मोजणीदार डु 
ष्‌ कालवा निरीक्षक ८ 
द संदेशक g 
७ कालवे चौकोदार ३ 
८ कालवे टपाली १ 
९ शिपाई g 
'एकुण २२ 
एकंदर एकुण १९४ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
P R A D N YA S H YA M DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
MESHRAM re 


Date: 2023.03.10 17:58:17 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.३३/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.३३/२०२३, ला(आस्था), दिनांक :१०/०३/२०२३ चे सहपत्र 
वबिवरणपत्र-२ 
वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम(बांध) 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापना 


अ.क्र. पविभागाचे नाव शाखेचे नाव शि पद पेव 
सं = निवृत्ती 
'पदधारकांचे नाव 
ख्या aq 
दिनांक 
1 [11 2 | 3 [4f 58.11 6 | 
१ पाटबंधारे शाखा, वाशिम ब यंत्रचालक | १ 
श्री मोहन नामदेव नागापुरे 
३१/०१/२०२५ 
एकुण | १ | 
२ पाटबंधारे शाखा, रिठद मजूर र श्री मारोती श्रीकष्ण धांडे ३१/०५/२०२४ 
श्री रामभाऊ तपाजी शिंदे ३१/०८/२०२३ 
एकुण | 2 
मजूर ३ | ९) श्री.महादेव शिवराम वानखडे । ३०/०४/२०२५ 
२) STALL जयराम चव्हाण | ३१/०१/२०२४ 
३) श्री.मनोज दिनकरराव आखरे । ३०/०६/२०२८ 
एकुण | ३ 
3 पाटबंधारे शाखा , मंगरुळपिर 
मुकादम १ १) श्री. गजानन रामचंद्र इसाने । ३१/०३/२०२५ 
स्वच्छक g १) श्री. भगवान महादेव इंगोले । ३१/०७/२०२३ 
एकुण | २ 
डू पाटबंधारे शाखा, मानोरा 
a यंत्र चालक 
st fest मोहन राठोड 
१ | १) श्रो.किशोर मोहन र ३१/०७/२०२६ 
मजुर १ १) श्री. आर. बी. बुलबुले ३१/०३/२०२६ 
एकुण | 2 
ष्‌ पाटबंधारे शाखा,शेलु मजुर १ शेख भिक्कन शेख अब्बास २१/१०/२०२७ 
एकुण | १९ | 
PRADNYA SHYAM एम या coil 
M E S H RA M is Saal OU = WATER RESOURCES. 


Date: 2023.03.10 17:58:29 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी १० 


